अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी 
संस्था या संवर्गातील बदल्यांबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. राजस २०१८/प्र.क्र.३७७/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १७ डिसेंबर, २०१८ 
शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या 

विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(१), ४(२), ४(३), ४(४ व ४ (4) मधील तरतूदीनुसार खाली नमुद केलेल्या 
अपर आयुक्‍त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था, गट-अ या संवर्गातील अधिकारी यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्या 
नुसार बदलीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र ' अधिकारी यांचे नाव व सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
पदनाम 
१) डॉ. आनंद जोगदंड, नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत अपर आयुक्‍त व विशेष निबंधक सहकारी 
अपर आयुक्‍त व विशेष संस्था (मुख्यालय), पुणे 
निबंधक सहकारी संस्था (रिक्‍त पदावर) 


२. उपरोक्त अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रूजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार आयुक्‍त व निबंधक 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेमाफत शासनास सादर करावा.सदर बदली आदेशांची तातडीने 
अंमलबजावणी होण्यासाठी आवश्‍यक कार्यवाही सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी करावी. 


३. सदर Wea तात्काळ अंमलात येतील. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८१२१७१८२६३६२४०२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


1२3593, ou=Co-O} 


Digitally signed by Manjiri Ganeshbhushan Joshi 
\ment Of Maharashtra, ou=Co-Operation 
ile Department, postalCode=400032, 


Manjiri 
Ganeshbhushan Joshi 


12a52d6751730d81444f3844833dfc7c86d4244 


'Bab41d6a090557a2e9658b7382ac03afs 
-n=Manjiri Ganeshbhushan Joshi 
2.17 18:52:17 +05'3 


(मं. ग. जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पूणे 
२. सर्व विभागीय सहनिबंधक (प्रशासन/लेखापरिक्षण) 
३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर/ पुणे 
४. संबंधित अधिकारी, द्वारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पूणे 
५. खाजगी सचिव, मा.मंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
६. खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
७. स्वीय सहायक, अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री 
८. स्वीय सहायक, प्रधान सचिव, (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
९. उप सचिव, मा. मुख्यमंत्री 
१०. निवडनस्ती (कार्या-५स). 


